प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
पालगड दूरक्षेत्र जि. रत्नागिरीसाठी इमारत व दोन 
पोलीस कर्मचारी निवासस्थानांचे बांधकाम करणे 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीआरपी-०११२/प्र.क्र.५३/पोल-७. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,दिनांक : ०३ मार्च, २०१२ 


वाचा:- पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२७अ/२८बी-२/रत्नागिरी दूरक्षेत्र कर्म.नि. / 
२२५/०७, दि. २९/९२/२०१९ 


शासन निर्णय:- पालगड दूरक्षेत्र जि. रत्नागिरीसाठी इमारत व दोन पोलीस कर्मचारी निवासस्थान 
बांधकामाच्या रु. २०.८३ लक्ष (रुपये वीस ara weet हजार case खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास व त्याबाबतच्या नकाशास सदर शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
2. दाभोळ येथे सागरी पोलीस स्टेशन मंजूर करण्यात आल्याने दाभोळ दूरक्षेत्राची 
प्रशासकीय इमारत व ४ पोलीस कर्मचारी निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याची आवश्यकता 
नसल्यामुळे सदर कामासाठी आर्थिक वर्ष सन २०१०-११ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु. 
२०.८३ लक्ष इतक्या निधीमधून पालगड दूरक्षेत्र व तेथील निवासस्थानांचे काम हाती घेण्यात यावे. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक :विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, 
दिनांक १५ मे, २००९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-पहिला, 
उप-विभाग-५ अनुक्रमांक-१ अन्वये "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिका" अंतर्गत 
परिच्छेद क्र.१३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


iV 
( दि. शा. घाटगे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाव्यवस्थापक, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळून(मुळ अंदाजपत्रक व नकाशासह) 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा - रत्नागिरी 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२/अर्थ-२),मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
गृह विभाग (पोल-४), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-७). 


D:\2012\Kute\administative approlCr 13 GR.Iwp1 


